मौजे शिंगवे, ता.राहाता येथील गट नं.१८२ मधील 
संस्थान मालकीच्या जागेत Biomethanation 
(Thermophilic Anaerobic Digestion) तंत्रज्ञानावर 
आधारित प्रत्येकी IOTPD क्षमतेचे दोन घनकचरा प्रक्रिया 
प्रकल्प उभारण्यास व त्यास येणाऱ्या रु.४,३५,३५,९४६/- 
इतक्या अपेक्षित अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय 
मान्यतेच्या शासन निर्णयाचे शुध्दिपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. सासंवि-१०१७/१६३४/प्र.क्र.१७६/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ:- १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी यांचे पत्र 
जा.क्र.एसएसएस/वञी-बांधकाम/५१३१/२०१७, दि.२६.१२.२०१७ 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी यांचे पत्र 
जा.क्र.एसएसएस/वञीी-बांधकाम/४३०९/२०१८, दि.२९.११.२०१८ 
३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.०३.०१.२०१९ 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्र.३ दि.०३.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतीळ परिच्छेद १ 


ओळ क्र.२ परिच्छेद ६ ओळ क्र.९ व शासन निर्णयातील परिच्छेद २ ओळ क्र.१ मधील 
"मौजे शिंगवे, ता.राहाता" 
या ऐवजी 
"मौजे निमगाव-कोऱ्हाळे, ता राहाता" असे वाचावे. 


सदर झासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.श१ीकीचा85॥0[॥19.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०१९०२०७१६३१४७३८१२ असा 
आहे. हे श्युध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Salunke Sunita 
Parag 
Date: 2019.02.07 16:33:51 +05'30' 
(सु.प.साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग. 


प्रति:- 
१) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः सासंवि-१०१७/१६३४/प्र.क्र.१७६/का.१६ 


३) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, जि.अहमदनगर, 
५) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर, 
) 
) 


६) मुख्याधिकारी, नगरपंचायत, शिर्डी, 
(9) निवड नस्ती/का.१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


